स्मार्ट शिर्डी प्रकल्पांतर्गत माहिती तंत्रज्ञान 
विभागाने नियुक्‍त केलेल्या प्राईस वॉटर Hay 
(PwC) यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास व 
त्यासाठी येणा-या खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सासंवि -१०१८/९४५/प्र.क्र.९३/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ:- १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी यांचे पत्र 
क्र.एसएसएस/सीसीटीव्हीसेल/८०२ /२०१८,दि.१७ मे २०१८. 


प्रस्तावना:- 


श्री साईबाबा संस्थानामध्ये व शिर्डी हाहरामध्ये सीसीटीव्ही F Security Surveillance यंत्रणा महाराष्ट्र 
शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत कार्यान्वित करण्याचे मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी श्री साईबाबा 
समाधी acre महोत्सव कृती आराखडा समितीच्या दिनांक ६/७/२०१७ रोजीच्या बैठकीत निदेश दिलेले 
आहेत. महाआयटी विभागाने माहिती तंत्रज्ञान विभाग, ध्वनीक्षेपण विभाग, Security विभाग व CCTV विभाग या 
विविध विभागाचा एकत्रित प्रस्ताव तयार केला आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्राईस 
वॉटर HIE (PwC) यांची कन्सल्टंट म्हणून नेमणूक केली आहे. प्राईस वॉटर Hae (PwC) यांनी तयार केलेला 
प्रस्ताव व त्यासाठी येणा-या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत व्यवस्थापन समितीच्या दिनांक २/५/२०१८ रोजीच्या 
बैठकीत ठराव करण्यात आला. या ठरावाच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदरील प्रस्तावास 
मंजूरी देण्याची विनंती केलेली आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने श्री साईबाबा संस्थानामध्ये व शिर्डी शहरामध्ये 
सिसिटिव्ही व Security Surveillance GUT महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्राज्ञान विभागामार्फत कार्यान्वित 
करण्यासाठी प्राईस वॉटर Huey (PwC) यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास व त्यासाठी येणा-या खर्चास मंजुरी 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन |नणंय:- निर्णय:- 


श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) (सुधारणा) अधिनियम,२००४ च्या कलम २१(१(क) व (गो 
मधील तरतुदीनुसार श्री साईबाबा संस्थानामध्ये व शिर्डी शहरामध्ये सीसीटीव्ही व Security Surveillance FAUT 


महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्राज्ञान विभागामार्फत कार्यान्वित करण्यासाठी प्राईस वॉटर Hae (PwC) 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंवि -१०१८/९४५/प्र.क्र.९३/का.१६ 


यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास व त्यासाठी येणा-या खर्चास खालील तपशिलाप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे 


:-Estimated Cost for the proposed Shirdi Smart City Project. 


Item Estimated cost (in Crore ) 

CAPEX 
A City Fiber 12.28 
Bo Safety and Security- Town 2.71 
C Safety and Security-SSST 11.89 
DO Smart Utilities 4.54 
E Other smart elements 1.36 
F CCC and viewing centers 4.28 
G Software & Licenses > 

One time cost-bandwidth 0.70 
SBU TOTOAL 40.55 
OPEX (O & M for 5 years ) 
A City Fiber 3.50 
Bo Safety and Security- Town 1.08 
C Safety and Security-SSST 4.76 
iD Smart Utilities 1.82 
E Other smart elements 0.56 
F CCC and viewing centers 1.71 
G Software & Licenses 1.11 
H Cloud DC & DR 7.64 
I Bandwidth 2.10 
J Tech & Operational manpower (Over 5 7.75 

years ) 
SBU TOTOAL 32.03 
TOTOAL 72.58 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंवि -१०१८/९४५/प्र.क्र.९३/का.१६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१०१७१६५९३९४४१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Salunke Sunita Parag 
Date: 2018.10.17 17:44:06 +05'30' 


(सु.प.साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग. 


प्रति: १) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
2) मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा अध्यक्ष, श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी. 
५) निवड नस्ती/का.१६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


